कै.ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील २८ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ पासून दिनांक 
३१/०८/२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र - एमएलआय-०२२१/प्र.क्र.३५/कामगार-६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९/०३/२०२२. 


वाचा :- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएलळआय-०२२१/प्र.क्र.३५/ 
कामगार-६, दिनांक २६/०८/२०२१. 
२) प्रबंधक, कै.ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे पत्र क्र. मश्रविसं/ 
९३, दिनांक १९/०१/२०२२ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. , दि.२२/०२/२०२२. 


शासन निर्णय :- 

कै.ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई व प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर व 
संस्थेअंतर्गत ग्रामीण अभ्यास केंद्र, येथील या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ, ब व क” 
मध्ये दर्शविलेल्या २८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ पासून ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
२. या प्रकरणी होणारा खर्च उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मागणी H- “ के-४, लेखाशीर्ष २२३०, 
कामगार व सेवायोजन -०१- कामगार - २७७ शिक्षण (००) (०१) - महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 
(२२३००६३९), (09) वेतन (योजनेत्तर), तसेच उप लेखाशीर्ष (००) (०२) मुंबई येथील कामगार संस्थेचा 
विस्तार (२२३० ०६४८) (०१) वेतन (योजनेतर) तसेच उप लेखाशीर्ष (००) (०३) महाराष्ट्र श्रम विज्ञान 
संस्थेमधील ग्रामीण कामगार अभ्यास केंद्र (२२३० ०६५७) (०१) वेतन (योजनेत्तर) आणि उप लेखाशीर्ष 
(00) (08) प्रादेशिक कामगार संस्था (आरएलआय) नागपूर येथे कामगार अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर पदवी 
पाठ्यक्रम (२२३० ०६६६) (०१) वेतन (योजनेतर) ” याखाली खर्ची टाकून तो सन २०२२-२०२३ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०९१५४८३६२८१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

SAGUNA GANESH बवा, 


MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY 
T H E N G | L AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2022.03.09 15:50:13 +05'30" 


(सगुणा काळे - ठेंगील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई. 
प्रबंधक, कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई. 
उपसंचालक, प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर. 
महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


Cc 40 A -O 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०२२१/प्र.क्र.३५/कामगार-६ 


५. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

९. वित्त विभाग (व्यय-१६)/ (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन- प्रशासन-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०२२१/प्र.क्र.३५/कामगार-६ 
शासन निर्णय क्रमांक - एमएलआय -०२२१/प्र.क्र.३५/कामगार-६, 
दिनांक :- ०९/०३/२०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र “ अ” 
कै.ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 


प्रबंधक १ 


अधिव्याख्याता, क्षेत्रकाम नि्दैडाक 


संशोधन सहायक 


०८ | Av} 2A] 0 


अधिक्षक 


षु सहायक ग्रंथपाल 


& लिपिक-टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


पहारेकरी (रखवालदार) 


लवते क्री. |. OO} जी | OO} न्यत जळी A] लीं 


१० सफाईंगार 


Oo 
ae) 


एकूण 


विवरणपत्र “ब” 
प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर 


उप संचालक 


अधिव्याख्याता 


फॅकल्टी सहायक 


oC] aw] A] -0 


अधिक्षक 


4 वरिष्ठ लिपिक 


& लघुटंकलेखक 


रोखपाल-नि-लेखपाल 


AV] -0 | -0 | O}] OO] -0 | _O} 0 


शिपाई (चपराशी) 


एकूण 1१ | ० 


विवरणपत्र“ क” 
ग्रामीण कामगार अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 


संशोधन अधिकारी 


संशोधन सहायक 


लघुटंकलेखक 


०८ | aw] A] -0 


4 शिपाई (चपराशी) 


१ 
१ 
२ 
लिपिक टंकलेखक व लेखापाल q 
Q 
Po 


एकूण 


विवरणपत्र* अ**ब*” व“ क* मिळून एकूण २८ 


signed by SAGUNA GANESH THENGIL 


SAG UNA G AN ES H वित GANESH THENGIL, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

T H E N G | L MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2022.03.09 15:50:42 +05'30' 


(सगुणा काळे - ठेंगील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


